लोभिनी महिला गारमेंट को-ऑप. सोसायटी 
लि., गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
या संस्थेच्या जागा बदलास कार्योत्तर मंजुरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.६४/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३९८/प्र.क्र.१५८/टेक्स-२, दिनांक २४ फेब्रुवारी, १९९९. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय, क्रमांक:- यंत्रमाग- 
१३०६/प्र.क्र.१४१/टेक्स-२, दिनांक २२ जानेवारी, २००९. 
3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांचे पत्र क्रमांक:- एनसीडीसी ५-२५/२०१३- 
एचएलएम(पीएल)/२१८/एसए ३०१४१, दिनांक १७ जानेवारी, २०१४. 
४ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.६४/ 
टेक्स-२, दिनांक २२ मार्च, २०१६. 
५) संचालक (THEM), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक:-कार्या-४/ 
यंत्रमाग/ब-५४/२८४७/२०१७, दिनांक १९ मार्च, २०१८. 
६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग-२००९/प्र.क्र.६४/ 
टेक्स-२, दिनांक ३१ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये लोभिनी महिला गारमेंट को-ऑप. सोसायटी लि., 
गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद या संस्थेस शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्ज या स्वरुपात 
प्रथम हप्त्यापोटी अर्थसहाय्य वितरीत करतेवेळी प्रकल्प उभारणी करीता संस्थेने मौजे कडकनाथवाडी 
ता.वाशी जि. उस्मानाबाद ग्रामपंचायत हहीतील गट नं.३४७ अ १ मधील ०.४० हे. आर. जमीन ३६ 
वर्षाकरीता भाडेतत्वावर घेतलेली होती. वाचा क्र. ६ अन्वये दुसऱया व अंतिम हप्त्यापोटी अर्थसहाय्य वितरीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक (वस्रोद्याग) यांनी सादर केला त्यावेळी संस्थेने संस्थेच्या प्रकल्प उभारणी 
करीता जागेमध्ये बदल करुन मौजे आखरवाई ता.जि. लातूर ग्रामपंचायत हट्टीतील गट नं.६१ मधील ०.४० 
हे. आर जमीन खरेदी केलेली असल्याचे कळविले आहे. त्यास अनुसरून लोभिनी महिला गारमेंट को-ऑप. 
सोसायटी लि., गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद या संस्थेच्या नव्याने खरेदी केलेल्या जागेस 
कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

Stat महिला गारमेंट को-ऑप. सोसायटी लि., गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद या 
संस्थेने प्रकल्प उभारणीकरिता मौजे आखरवाई ता.जि. लातूर ग्रामपंचायत हट्टीतील गट नं.६१ मधील ०.४० 
हे. आर खरेदी केलेल्या जमिनीस खालील अटींच्या अधिन राहुन कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) रा.स.वि.नि. ने जमीन व जमीन विकासाकरीता मंजूर केलेल्या तरतूदीपेक्षा जादा झालेला खर्च संस्थेने 
स्वनिधीतुन भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रमाग- २००९/प्र.क्र.६४/टेक्स-२ 


2) 


2. 


सदर संस्थेचा प्रकल्प नव्याने खरेदी केलेल्या जमिनीवर उभारणीकरिता लागणारी सर्व प्रमाणपत्रे व 
परवानग्या याबाबतची पूर्तता संचालक (वस्त्रोद्योग) यांनी करून घ्यावी. 


या प्रकरणी वाचा क्र. १, २,३,४ व ६ मधील अटींची व इतर विहीत अटींची पूर्तता करून घेण्याची 
जबाबदारी संचालक (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०४१११२०२२५९८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032, 


. st=Maharashtra, 
G a U rl R a h U | M h a ५ ke 2.5.4.20=e3b06f24c3c5bb026c414c42f865f39144c21fb0f8c3a6 


9c8e6e8dc2cSbb9ddd, 

serialNumber=b01 8ba858dd6b20cc7a84f6bc86a86d6a6e9ac3 
ac56cSdbfcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 

Date: 2019.04.11 12:06:35 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. सह सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली. 

७. विभागीय संचालक (पश्चिम), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५ बी.जे.रोड,पुणे. 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

१०. प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग), औरंगाबाद. 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जिल्हा- उस्मानाबाद. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग), नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१४. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१७. वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी (१६-स/९-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 

२१. चेअरमन, ळोभिनी महिला गारमेंट को-ऑप. सोसायटी लि., गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
२२. निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


